ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक 
विकास महामंडळ स्थापन करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५५/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


प्रस्तावना :- राज्यातील ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना शैक्षणिक तसेच 
व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळाअभावी अडचणी येतात. अज्ञा घटकांना आर्थिक सहाय्य 
मिळण्याकरीता आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. सदर घटकातील 
पात्र लाभार्थ्यांना शौक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी शासनामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्याचे नियोजित 
आहे. त्यासाठी ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ 
स्थापन करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार 
तरुणांकरीता शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन, प्रक्रिया, उद्योग ,पुरवठा आणि साठवणूक याचंबरोबर 
लघु उद्योग ,वाहतुक ,अन्य व्यावसायिक उद्योग उपलब्ध करुन देणे किंवा त्यास अर्थसहाय्य करुन 
स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे तसेच आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी ब्राह्मण 
समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय दिनांक २३.०९.२०२४ 
रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये झाला आहे. त्यानुसार ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 
घटकांसाठी कंपनी अधिनियम,२०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत शासकीय हमी असलेली व भाग 
भांडवल नसलेली कंपनी म्हणून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येत आहे. 
सदर महामंडळाच्या संचालक मंडळाची रचना खालीलप्रमाणे : 


अ.क्र पद पदनाम 

I ae अध्यक्ष अध्यक्ष 

२ | उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष 

3 | वित्त विभागाचे सचिव सदस्य 

४ | रोजगारव स्वयंरोजगार विभागाचे सचिव सदस्य 

५ | नियोजन विभागाचे सचिव सदस्य 

६ । उद्योग wot व कामगार विभागाचे सचिव | सदस्य 
(उद्योग) 

७ ।कृषिव पदुम विभागाचे सचिव (कृषी) सदस्य 
इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे | सदस्य 
सचिव 

९ | महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य सचिव 

शिंग ० । राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास | सदस्य 
महामंडळाचा प्रतिनिधी 

शिका! १ | इतर ७ अशासकीय सदस्य सदस्य 


शासन आदेशा क्रमांक :- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५५/का.१४२५-अ 


महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे किमान मंत्रालयीन सह सचिव दर्जाचे असतील. 
२. महामंडळाचे मुख्यालय पुणे येथे राहील. 
३. महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल हे रु. ५० कोटी इतके राहील. दरवर्षी या महामंडळाच्या 
भागभांडवलासाठी निधीच्या उपलब्धतेनूसार तरतूद केळी जाईल. तसेच प्रस्तावित महामंडळाच्या 
कार्यालयासाठी जागा व आवश्यकतेनुसार असलेला कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर महामंडळाच्या स्थापनेनंतरही ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील 
युवक, युवती व इतर उमेदवारांना अमृत या संस्थेच्या विविध योजना/उपक्रम/कार्यक्रम यांचा लाभ 
नेहमीप्रमाणे घेता येईल. 
३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००३१७४४४४१६१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA ; 
PANDURANG WAGH = 
(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव. महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.मंत्राळयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१५.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१६.महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१७.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१८.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१९.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
२०.निवडनस्ती, कार्यासन १४२५-अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


